प्रशासकीय मान्यता- 

सोयगाव, जि.औरंगाबाद येथे दिवाणी 
न्यायाधिश (क.स्त.) यांच्याकरिता १ 
निवासस्थान बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरक्यू-१२१९/प्र.क्र.४६/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २९ जुले, २०२१. 


पहा :- 9) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (SK ६०४०/२०१०(३०), दि. २८.०२.२०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा न्यायालय, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.एसीसी/२६८७३/२०१८, 
दि. २०.१०.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये सोयगाव, जि.औरंगाबाद येथे दिवाणी न्यायाधिठा (क.स्त,) 
यांच्याकरिता १ निवासस्थान बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून 
शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


सोयगाव, जि.औरंगाबाद येथे दिवाणी न्यायाधिठा (क.स्त.) यांच्याकरिता १ निवासस्थाने 
बांधण्याकरिता रु.५९,०३,०००/- (रुपये एकोणसाठ लक्ष तीन हजार wad) इतक्या अंदाजित 
खर्चाच्या कामास (खाली नमुद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे 


रक्‍कम 
बचि 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१९/प्र.क्र.४६/का-१३ 
. । वाहतूक व्यवस्था 
रेन वॉटर BIAS RT २९,०६३/- 
म अग्निशमन यंत्रणा १,१६,२५१/- 


वॉटर मेनस्टोरेज व पंपहाऊस १,००,०००/- 


वस्तू व सेवा कर (१२%) 0000000002 


एकूण रुपये ५९,०३,३११/- 


म्हणजेच एकूण रुपये ५९,०३,०००/- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


— 
न्न 
= 
_ 


अ) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी AHR तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवळी खर्च-०१ 
शासकीय निवासी इमारती-७००, इतर गृहनिर्माण (०१) न्यायदान-केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य 
हिस्ससा) (०१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०२९१) व केंद्र हिस्सा (०३)(०४) मोठी बांधकामे- 
५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०५२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 


अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१९/प्र.क्र.४६/का-१३ 

४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-१९१/१९/इमा-२, 
दि. ०६ मे, २०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने व नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दि. ११ जून, २०१८ अन्वये आणि वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रः:- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दि.१७ एप्रिळ,२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच , अनुक्रमांक- 
१ , महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२९१६४२४३९४१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


irsen Jiwane 

it Of Maharashtra, ou=Law and 
artment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

afa5 2b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b 

1471400fbcfb074e051, 


Nitin Virsen = &: 
Jiwane 100 
(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल़्ागार-नि- सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.अध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. सभापती विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,पमुंबई. 

मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 

५. मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, औरंगाबाद. 

६. मा.प्रबंधक (निरीक्षण-२), मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाय) , मुंबई, 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद, 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 

११. सहाय्यक अभियंता, (श्रेणी-१) सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, फरदापूर, जि. औरंगाबाद. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. औरंगाबाद. 

१३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४. वित्त विभाग/व्यय-६,मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५. नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१९/प्र.क्र.४६/का-१३ 


१६. अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, 

१७. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, औरंगाबाद. 

१८.महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९. कक्ष अधिकारी, का.७, 99 व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

२०. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


